महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : बीजीटी- २०२०/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२.११.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सप्टेंबर २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सप्टेंबर २०२० च्या पावसाळी 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये स्री रुग्णालय, अमरावती येथे 
अतिरिक्त २०० खाटांचे रुग्णालयाचे बांधकामासाठी दिनांक १२.०४.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.४५.६१ कोटीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर इमारतीचे बांधकाम 
चाळू असून त्यामध्ये विदयुत कामाचे प्रलंबित देयके बाकी आहे. त्यासाठी व सदर कामेपूर्ण 
करण्यासाठी रु.८.०० कोटी निधी खालील प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरीत करण्यात 
येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये ८,००,००.०० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(Wa) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.१८०/आरोग्य 3 


सदर निधी दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 
परवानगी घेण्यात यावी. विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात 
येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३१५४४५२०५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.11.12 14:45:17 +05'30" 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


